महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन 
शाखा) शिक्षणाधिकारी व तत्सम या 
पदावर पदोन्नती देण्याबाबत... 
पदस्थापनेत अंशत: बदल. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: निसूची-३६१९/प्र.क्र.८१/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १० सप्टेंबर, २०२० 


वाचा : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. निसूची-३६१९/प्र.क्र.८१/ 
प्रशा-२, दिनांक ०७.०८.२०२०. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट ब (प्रशासन शाखा) मधील उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम 
पदावर कार्यरत असणाऱ्या खालील नमूद अधिकाऱ्यांना शासनाने मान्य केलेल्या 
निवडसूचीनुसार शिक्षणाधिकारी व तत्सम, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट अ (प्रशासन शाखा) या 
पदावर वेतन बँड रु. १५६००-३९१०० + ग्रेड वेतन रु. ५,४०० (६ वा वेतन आयोग)अझा सुधारित 
वेतन संरचनेत ज्येष्ठतेनुसार व गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गात रिक्‍त असलेल्या १२ पदांवर 
दिनांक ०७.०८.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात आली आहे. 
त्यामध्ये काही अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेत अंशत: बदल करण्याची विनंती केली होती. सदर 
विनंतीच्या अनुषंगाने नागरी सेवा मंडळ क्र.१ यांनी सक्षम प्राधिकारी यांना शिफारस केली होती 
व सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार wets तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांच्या 
पदोन्नतीच्या पदस्थापनेत बदल करण्यात येत आहे. 


अ. अधिकाऱ्यांचे नाव महसूली | दिनांक ०७.०८.२०२० अंशत: बदला नंतरची 

क्र. विभाग | रोजीच्या शा.नि. अन्वये पदस्थापना. 
देण्यात आलेल्या 
पदस्थापनेचे पद 

1 १_| २ ३ a ae दु 

|| श्री. रमेडा दा. तांगडे, ।|अमरावती शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) 
शिक्षण) जि.प., अकोला जिल्हा परिषद, वाशिम 

२ श्री. अरुण फ. धामणे, ।नागपूर शिक्षणाधिकारी (निरंतर  |शिक्षणाधिकारी (निरंतर 
शिक्षण), जिल्हा परिषद, शिक्षण), जिल्हा परिषद 
गडचिरोली नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची-३६१९/प्र.क्र.८१/प्रशा-२ 


अ. अधिकाऱ्यांचे नाव महसूली | दिनांक ०७.०८.२०२० अंशत: बदला नंतरची 
क्र विभाग | रोजीच्या शा.नि. अन्वये पदस्थापना. 
देण्यात आलेल्या 
पदस्थापनेचे पद 
२ i Se पु 
श्री.श्रीकांत प. औरंगाबाद शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक 
कुलकर्णी, शिक्षण), जिल्हा परिषद, जिल्हा परिषद, बीड. 
नांदेड 


२. आयुक्त (शिक्षण, पुणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांस पदोन्नतीच्या ठिकाणी रुजू 
होण्याकरीता तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. संबंधित अधिकारी यांनी 
पदस्थापनेच्या पदी तात्काळ रुजू व्हावे व संबंधित अधिकारी रुजू झाल्याचा दिनांक आयुक्‍त 
(शिक्षण) यांनी शासनास कळवावा. 

3. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२००९१०१५३२३४१५२१ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
DEEPAK VIJAY 
SHELAR 


(दीपक aor ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त (शिक्षण), पुणे 
२) संचालक, महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण, पुणे. 
३) सर्व संचालक. 
४) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचाळक 
६) सर्व संबंधित कोषागार अधिकारी. 
७) संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त कार्यालयामार्फत). 


प्रत माहितीस्तव, 
१) मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


३) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


